आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण) (बाब.क्र-०१-वेतन 
व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, 
दि.३१.०५.२०२२ व दि. २४.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवऱ्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६० टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 
यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या मर्यादेतील तरतूदी 
दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चांतर्गत काही 
योजनांकरीता आतापर्यंत ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ५०% मर्यादेतील 
मान्यतेनुसार निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणाळीवर “वेतन” या बाबीकरीता निधी वितरणासाठी अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ५५ % मर्यादेतील वाढीव निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून 
कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता 4% मर्यादेतील 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी टी-५ या खाळी सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना क्रमांक-५ 
प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पाळन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


8. सदर area निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ adieafakRad इतर योजना/ 
बाबींकरीता निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व स्वयंस्पष्ट 
कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


द. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१७३३१७९०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K| RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400 
hi 
}d8b19f123a59448c0926a91296205b9a87 463183 


25.4. 
210९ 0: 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E725244 


PAWAR cme:  . 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २५ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२२-२३ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्र क्रमांक साठीची । वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पि | येत असलेली 
य तरतूद तरतूद 
नि २ ३ |. fe || षु & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


q  । (0909) आदिवासी विकास आयुक्तालय - | ०१-वेतन ६००००० ३०००० आयुक्‍त, आदिवासी 
कार्यक्रम) क्षेत्रीय यंत्रणांचेबळकटीकरण विकास, नाशिक 
(खर्च (२२२५१३९३) 

२ | (०२)(२४ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०१-वेतन २८५००० १४२५० आयुक्‍त, आदिवासी, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्चो(२२२५४१२२) संशोधन व प्रशिक्षण 

संस्था, पुणे. 

३ (09)(48) आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी | ०१-वेतन ११७७००० ५८८५० आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम खर्च) विकास, नाशिक 
(२२२५०७२५) 

४  । (०१६० आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम खर्ची | ०१-वेतन ८५६०००० ४२८००० आयुक्‍त, आदिवासी 
(२२२५०७३४) विकास, नाशिक 

५ | (०१)(७३)स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व । ३६-सहाय्यक | ११५००००० | ५७५००० आयुक्‍त, आदिवासी 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी | अनुदाने विकास, नाशिक 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (वेतन) 

(2224F 928) 
एकूण२२२५- २२१२२००० | ११०६१०० 

२४२५- सहकार 

& । (०१०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहाय्यक | ३००००० १५००० आयुक्‍त, आदिवासी 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय अनुदाने विकास, नाशिक 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्ची (२४२५०८५३) (वेतन) 

७ । (०११०) शबरी आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक | २५००० १२५० आयुक्‍त, आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) | अनुदाने विकास, नाशिक 
(२४२५१३५९) (वेतन) 
एकूण २४२५ ३२५००० | १६२५० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २२४४७००० । ११२२३५० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


